पवनार जि. वर्धा ते पत्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग या 
महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग 
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग अंतिम आखणीस 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.५५६/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना : 

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाच्या धर्तीवर सर्व धार्मिक स्थळांच्या 
सर्वांगिण विकासासाठी तसेच पर्यटनांच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील पवनार जि. वर्धा ते पत्रादेवी जि. 
सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र - गोवा सरहद्द पर्यंतच्या प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे (महाराष्ट्र 
शक्तीपीठ महामार्ग) बांधकाम करण्याचे व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास या प्रकल्पाचा तांत्रिक व 
वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याबाबतचे निर्देश मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी 
दि.१६.०९.२०२२ रोजी दिले आहेत. 

महाराष्ट्र ही संताची भूमी असून थोर संतांची मोठी पंरपरा महाराष्ट्र राज्यास लाभली आहे. तसेच 
संतांचे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये खुप महत्वपूर्ण योगदान आहे. संतांनी समाजात सदभावना निर्माण 
करण्याचे महान कार्य केळे आहे. संतांनी समाजाला एकत्र आणण्याचे काम केले असून राष्ट्रीय एकात्मतेचे 
महत्व जनसामान्यात त्यांच्या किर्तनाच्या व अंभगाच्या माध्यमातून रुजविण्याचा वारकरी सांप्रदायाने उपक्रम 
राबविला आहे. तो सामाजिक उन्नतीसाठी सदैव स्फुर्तीदायक आहे. महाराष्ट्र राज्यात धार्मिक यात्रा करण्याची 
थोर परंपरा असून जनसामान्य हा त्या निमित्याने मोठ्या प्रमाणात पर्यटन करतो. या पर्यटनामुळे आर्थिक 
उलाढाल देखील मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सर्व धार्मिक स्थळांना जोडणारा (“महाराष्ट्र शक्‍तीपीठ 
महामार्ग” करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

प्रस्तावित महामार्ग हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशिव, सोलापूर, 
सांगली, कोल्हापूर व सिंधदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा महाराष्ट्र सरहद्दीवर 
जोडणे प्रस्तावित आहे. सदर द्रुतगती महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व 
कोल्हापूर, तसेच अंबाजोगाई ही तिर्थक्षेत्र जोडली जाणार असून संताची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी 
अंबेजोगाई स्थित मुकूंदराज स्वामी, औंढानागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील १२ ज्योतिलिंग पैकी दोन 
ज्योतिलिंग व महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुखमाईचे मंदीर ही जोडले जाणार आहे. तसेच 
कारंजा (लाड), माहुर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औंदुबर ही दत्त गुरुची धार्मिक स्थळेही 
जोडली जातील. अंतीमत: महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभाग एकत्र जोडून 
गोवा राज्याशी कमीत कमी अंतराने जोडले जाईल. 

यास अनुसरुन पवनार जि. वर्धा ते पत्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द RAR द्रुतगती 
महामार्ग (HERTS satis महामार्ग आखणी अंतिम करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मार्गदर्शक तत्वांना (इंडियन रोड काँग्रेस विशोष पब्लिकेशन 
क्र.१९:२०२० च्या मूल्यांकन मॅट्रीक्स) अनुसरून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी नुसार विविध पर्यायी आखणींचा अभ्यास 
केला आहे. तुलनात्मक दृष्टया सर्वाधिक सुयोग्य अशी आखणी खालील भागानुसार अंतिम आखणी म्हणून 
महामंडळाने प्रस्तावित केली आहे. सदर महामार्गाची रुपरेषा खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.५५६/रस्ते-८ 


अ. महामार्गाचा भाग साखळी क्रं लांबी 

क्र सुरूवात शेवट कि.मी. 

शि महाराष्ट्र हाक्तीपीठ महामार्ग दिगरज, ता.जि.वर्धा | ०--००० ८०२--५९२ ८०२.५९२ 
ते बांदा, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या उपरोक्त आखणीस 
अंतिम आखणी म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रस्तावित महाराष्ट्र हाक्तीपीठ महामार्गास 
जोडणाऱ्या जोडमार्गाचा विकास करणेसाठी महामंडळाने सादर केलेल्या जोडरस्त्यावरील वाहन वर्दळीचा व 
आड्यकतेचा विचार करून महाराष्ट्र WANS महामार्ग च्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात समावेश करावा. 

सदर द्रुतगती महामार्गाचा विकास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०७१७५९४८५०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL TUKARAM GIRIBUWA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0b4757980eebc66dc03891 28fa23dfb9a970f0ed30bSdb 
54f68cc9a600aa440e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GIRIBUWA ce tee ra ran 
(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


AN AD -O 


८ x 


£53) 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 
१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
१२) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 
१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn ८5. 


vo 


१६) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
२०) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.५५६/रस्ते-८ 


२१) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२५) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२६) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन 
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) निवडनस्ती (रस्ते-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


